धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य 
खाजगी अनुदानित/ विना अनुदानित/ कायम विना 
अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका/ 
नगरपरिषद शाळा व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत 
सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजनेंतर्गत 
अनुदान वितरण सन- २०१८-१९ 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७१/का-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख : ०३ जानेवारी, २०१९ 
वाचा : 
१. शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१५/प्र.क्र.८०/१५/का-६, दि.०७.१०.२०१५ 
२. शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अविवि-२०१०/प्र.क्र.८०/१५/का-६, दि.०८.१०.२०१५ 
३. जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर यांचे पत्र क्र.नियोजन/आस्था/अ.ब.शा.बै./२०१८- 
१९/१३१२, दिनांक १७.०९.२०१८ 
४. जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर यांचे पत्र क्र. जिनिस-१०३१/का.६/अल्प.शाळा व 
मदरसा/२०१८-१९/१२३७, दि. २४.९.२०१८ व दि. १५.११.२०१८ 
५. जिल्हाधिकारी कार्यालय, रायगड-अलिबाग यांचे पत्र क्र. नियोजन/कार्या-३/अल्पसंख्यांक 
शाळा/१९४८/२०१८, दि. १९.९.२०१८ 
६. जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर यांचे पत्र क्र. जा.क्र/नि १९/अबखाझा/ मदरसा/प्रस्ताव/ 
सं.स.-२/२६२४/२०१८, दि. ११.९.२०१८ 
७. जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ यांचे पत्र क्र./जिनिस/अल्प/का-३/४५/२०१८, 
दि. २०.११.२०१८ 
८. जिल्हाधिकारी कार्यालय, उस्मानाबाद यांचे पत्र क्र. जा.क्र.२०१८/नियोजन/का-५/ 
अल्पसंख्यांक/सी आर-१६/१२४८, दि. १५.९.२०१८ 


प्रस्तावना - 

धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बुल शासनमान्य खाजगी अनुदानित/विनाअनुदानित झाळा, 
कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका/नगरपरिषद शाळा व अपंग शाळांमध्ये 
पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना दि.०७.१०.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये 
राबविण्यात येत आहे. सदरहू योजनेंतर्गत संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून शासनाकडे प्राप्त 
झालेल्या प्रस्तावातील पात्र शाळांना सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता अनुदान मंजूर करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्च स्तरीय निवड समितीने उपरोक्त शासन 
निर्णयानुसार त्यांचेकडे प्राप्त अर्जांची छाननी केली असून छाननीअंती पात्र शाळांची यादी, शिफारशी 
व आवऱ्यक निधीच्या मागणीसह मंजूरीकरिता शासनाकडे पाठविली आहे. सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी 
कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची दि.०७.१०.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयातील अटी व 
शर्ती नुसार शासनस्तरावर पुन:श्च छाननी करुन अपूर्ण किंवा त्रुटी असलेले प्रस्ताव अपात्र करण्यात 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७१/का-६. तारीख : 03 जानेवारी, 2098 


आले आहेत. या छाननीअंती पात्र ठरलेल्या शाळांची व त्यांस मंजूर करावयाच्या (कमाल मर्यादा 
प्रत्येक शाळेसाठी रू.२.०० लाख) अनुदानाची रक्‍कम खालीलप्रमाणे आहे :- 


अ.क्र विभाग जिल्हा पात्र शाळांची संख्या मंजूर अनुदान (रु. लाखात) 
१ कोकण विभाग मुबंई शहर ०८ १५,९९,६००/- 
२ मुंबई उपनगर ३३ ६६,००,०००/- 
३. रायगड 03 &,00,000/- 
४. पुणे विभाग सोलापुर ०७ १४,००,०००/-- 
घ्‌. अमरावती विभाग यवतमाळ ०५ १०,००,०००/- 
६. | औरंगाबाद विभाग | उस्मानाबाद | of | २,००,०००/- 
एकूण ५७ १,१३,९९,६००/- 


उपरोक्त तक्‍्यात दर्शविल्याप्रमाणे एकूण ५७ शाळांना रु. १,१३,९९,६००/- (रूपये एक कोटी 
तेरा लाख नव्यान्नव हजार सहाशे फक्त) इतके अनुदान या योजनेंतर्गत या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर 
करण्यात येत असून, सदर निधी संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या स्वाधीन करण्यात येत आहे. संबंधित 
जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांना सदर निधीसाठी आहरण, संवितरण व नियत्रंक अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. यानुसार अनुदान मंजूर केलेल्या पात्र शाळांची नावे, मागणीचे स्वरुप, 
यापूर्वी अनुदानाचा लाभ घेतल्याचे वर्ष याचा तपशील या झासन निर्णया सोबतच्या सहपत्रामध्ये 
दर्शविण्यात आला आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी, यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या निधीच्या 
मर्यादेत अनुदानाचे वितरण प्रणालीतून (335) आहरण व संवितरण करण्यास खालील बाबींच्या 
पूर्ततेच्या /खातरजमा करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून वितरण करण्यास या झासन निर्णयाद्वारे 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून शासनाकडे प्राप्त झालेल्या प्रस्तावामध्ये एकाच DIES 
CODE/ INSTITUTE CODE/ लायसन्स क्रमांकांसाठी एकापेक्षा जास्त प्रस्ताव प्राप्त झाल्याचे तसेच 
एकाच इमारतीत/ आवारातील एकाच संस्थेच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांसाठी 
एक पेक्षा जास्त प्रस्ताव प्राप्त झाल्याची बाब शासनाच्या निर्दशनास आली आहे. तथापि, दि. 
०७.१०.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार एका DIES CODE/INSTITUTE 
0009६/लायसन्स क्रमांकासाठी फक्त एकदाच अनुदान देण्यात येईल तसेच, एकाच 
इमारतीत/आवारात एकाच संस्थेच्या प्राथमिक, माध्यमिक,उच्च माध्यमिक seam वेगवेगळया 
शाळा/महाविद्याळये हे दिवसभरातील स्वतंत्र वेळापत्रकानुसार वेग वेगळया पाळीत/सत्रात भरत 
असतील आणि त्यांचे «DIES «CODE वेगवेगळे असतील अशा परिस्थितीत त्या 
इमारतीसाठी/आवारासाठी या DIES CODE पैकी फक्त एकाच DIES CODE साठी अनुदान मंजूर 
करण्यात येईल. संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी अनुदान वितरण करण्यापूर्वी शासन निर्णय दि. 
७.१०.२०१५ मध्ये विहित केलेल्या अटी व शर्तीचे पालन होईल याची दक्षता घ्यावी.या योजनेंतर्गत 
शाळांना चालू वर्षात ज्या विनिर्दिष्ट प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच 
प्रयोजनासाठी संबंधित शाळांनी निधी खर्ची टाकावा. 
३. शाळा, महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अपंग व नगरपालिका /नगरपरिषद 
शाळांना अनुदान वितरित करण्यात आल्यानंतर संबंधित शाळा, महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था, अपंग व नगरपालिका/नगरपरिषद शाळांनी अनुदान प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्यापासून तीन 
महिन्यांच्या कालावधीत प्रस्तावात नमूद केलेली कामे पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे व त्यानंतर 
अनुदानाच्या विनियोगाचे विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७१/का-६. तारीख : ०३ जानेवारी, २०१९ 


करणे बंधनकारक आहे. सर्व संबंधित शाळा, महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अपंग व 
नगरपालिका /नगरपरिषद झाळांकडून प्राप्त झालेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांचा अहवाल संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांनी शासनास व महालेखापाल कार्यालयास सादर करावा. तसेच त्यांनी नियंत्रण 
अधिकारी म्हणून शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.एयुडी-१०८२/सीआर-९०/८४/कोष-५, दि.२४ 
सप्टेंबर, १९८६ नुसार सदर निधीच्या खर्चाचा ताळमेळ घालून त्यासंबंधीचे प्रमाणपत्र व सन २०१८-१९ 
या आर्थिक वर्षाचा संबंधीत लेखा शिर्षाचा विनियोजन लेखा अहवाल दि.३० सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत 
शासनास निश्चितपणे सादर करावा. 
४. या योजनेंतर्गत उद्धभवणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी शासन निर्णय दि.०७.१०.२०१५ 
मध्ये नमूद संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाळील उच्चस्तरीय निवड समितीस 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
५. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च “मागणी क्र.झेड ई-१, प्रधान लेखाशीर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ०२, समाजकल्याण oo, इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (29) 
अल्पसंख्यांक शाळांना पायाभूत सुविधा पुरविणे करिता सहायक अनुदान (2234 ए-३४७ ३१ सहायक 
अनुदान या लेखाशीर्षाखाळी सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
६. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक 
विअप्र-१०.०८/प्र.क्र.७०/२००८/विनियम दि.१५.०५.२००९, अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांतर्गत / विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक- 
अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थसंकल्प-३, दिनांक २ एप्रिल, २०१८ अन्वये या योजनेकरीता रु. १४.०० 
कोटी इतका निधी खर्च करण्यास उपलब्ध आहे. तसेच या मधील नमूद अटींची पूर्तता होत आहे. या 
तरतुदीतून चालू आर्थिक वर्षासाठी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०१०३१५२२११५४१४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

Sandesh Chhabu _ १७ बळा 0 IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 


. OU = Minorities Development Department 
Tadvi Date: 2019.01.04 11:54:04 +05'30' 


(सं.छ.तडवी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान सभा/विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 


विधानभवन, मुंबई. 
५. मा. विधानसभा/विधान परिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
६. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
७. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७१/का-६. तारीख : 03 जानेवारी, 2098 


८. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. महालेखापाल ८ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
qo. महालेखापाल % (लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई शाहर,मुंबई उपनगर, रायगड, सोलापुर, यवतमाळ, 
उस्मानाबाद. 
१२. जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर,मुंबई उपनगर, रायगड, सोलापुर, यवतमाळ, उस्मानाबाद. 
१३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, मुंबई शहर,मुंबई उपनगर, रायगड, सोलापुर, 
यवतमाळ, उस्मानाबाद. 
१४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, मुंबई शहर,मुंबई उपनगर, रायगड, सोलापुर, यवतमाळ, 
उस्मानाबाद. 
१५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई शहर,मुंबई उपनगर, रायगड, सोलापुर, 
यवतमाळ, उस्मानाबाद. 
१६. अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
qo. सर्व संबंधित मदरसा (जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत) 
१८. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७१/का-६. तारीख : ०३ जानेवारी, 2098 


धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी अनुदानित/ विना अनुदानित/ कायम विना 
अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका/ नगरपरिषद शाळा 
व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजनेंतर्गत अनुदान वितरण 
सन- २०१८-१९ 


शासन निर्णय क्रमांक अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७१/का-६ दि.०३/०१/२०१९चे सहपत्र 


अ.क्र. 


संस्थेचे नाव व शाळेचे नाव 


प्रयोजन 


अनुदानाचे वर्ष 


कोकण विभाग, जिल्हा- मुंबई हहर 


अंजुमन इस्लामज, ९२, छि.एन.रोड, 
सी.एस.टी.मुंबई-४०० ००१. द्वारे संचालित 
अंजुमन ए इस्लाम बेगम शरीफा काळसेकर 
गर्लस इंग्लिश (सेकेंडरी) शाळा, साबुबाग, 
२६० जे.बी.बेहराम मार्ग, भायखळा, मुंबई- 


YOO ००८. 


५ स्वच्छता गृहांची दुरूस्ती इ. 


अंजुमन इस्लामज, ९२, छडि.एन.रोड, 
सी.एस.टी.मुंबई-४०० ००१. द्वारे संचालित 
अंजुमन ए इस्लाम हायस्कुल, उर्दु मिडीयम, 
९२, डॉ. दादाभाई नवरोजी रोड, मुंबई-४०० 


००१, 


१५ खोल्यांची (White Wash) 
डागडुजी/दुरूस्ती इ. 


अंजुमन इस्लामज, ९२, छि.एन.रोड, 
सी.एस.टी.मुंबई-४०० ००१. द्वारे संचालित 
अब्दुस सत्तार शोएब (सेकेंडरी) शाळा, 
मौळाना शोकत अली रोड, दो टाकी, मुंबई- 


YOO ००८. 


स्वच्छता गृहांची दुरूस्ती इ. 


अंजुमन इस्लामज, ९२, छि.एन.रोड, 
सी.एस.टी.मुंबई-४०० ००१. द्वारे संचालित 
अल्लाना इंग्लिश हायस्कुल, ight तैयबजी 
मार्ग, ऑफ ९२, छि.एन.रोड, सी.एस.टी. 
मुंबई-४०० ००१. 


३५ बैचेस/डेस्क/टेबळ, नविन 
खरेदी इ. 


अंजुमन इस्लामज, ९२, छि.एन.रोड, 
सी.एस.टी.मुंबई-४०० ००१. द्वारे संचालित 
जान मोहमद कासम हायस्कुल, मौलाना 
शैकत अली रोड, मुंबई-४०० ००८. 


१५ खोल्यांची (White Wash) 
डागडुजी/दुरूस्ती इ. 


अंजुमन इस्लामज, ९२, छि.एन.रोड, 
सी.एस.टी.मुंबई-४००००१. द्वारे संचालित 
अहमद सेलर प्रायमरी स्कुल, १२५ 
डिमतिमकर रोड, नागपाडा,मुंबई-४०० ००८. 


३-संगणक, ३- Bey, २- 
प्रोजेक्टर इ. 


अंजुमन इस्लामज, ९२, छि.एन.रोड, 
सी.एस.टी.मुंबई-४०० ००१.द्वारे संचालित 
बेगम ater काळसेकर गर्लस इंग्लिश 
(प्रायमरी) शाळा,  साबुबाग २६०, 
जे.बी.बी.मार्ग, मुंबई-४०० ००८. 


शाळा, खोल्या फरशी बसविणे इ. 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७१/का-६. तारीख : 03 जानेवारी, 2098 


अंजुमन इस्लामज, ९२, छि.एन.रोड, 
सी.एस.टी.मुंबई-४०० ००१. द्वारे संचालित 
अल्लाना इंग्लिश प्रायमरी स्कुल, बद्रुद्दिन 
तैयबजी मार्ग, ऑफ ९२, डी.एन. रोड, 
सी.एस.टी. मुंबई-४०० ००१. 


४० बेंचेस/डेस्क/टेबळ, नविन 
खरेदी. इ. 


एकूण रूपये - १५,९९,६००/- 


कोकण विभाग, जिल्हा- मुंबई उपनगर 


जावेद उर्दु प्रायमरी स्कुल आझाद नगर, 
घाटकोपर ( पश्चिम),मुंबई-४०० ०८६. द्वारे 
संचालित आयशा एज्युकेशन अँण्ड 
वेलफेअर ट्रस्ट, मुंबई 


संगणक 
प्रिंटर्स/बेंचेस/डेस्क/प्राजेक्टर 


इकरा इंग्लिश स्कुल, रहिमी पार्क, कोकणी 
पाडा, मालाड (पूर्वी मुंबई-९७. द्वारे संचालित 
हबीब एज्युकेशन अँण्ड वेलफेअर मंडळ, 


पिण्याच्या पाण्याची 
साऊंड सिस्टीम सेट इ. 


सुविधा/ 


शिबली नोमानी उदु प्राथमिक शाळा, जुहू 
On, वायरलेस रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई- 
४०००५८. ER संचालित मोहम्मदी हूसैन 
मस्जीद ट्रस्ट 


पिण्याच्या 
/फर्निचर इ. 


पाण्याची सुविधा, 


ऑक्सफोर्ड प्राथमिक इंग्रजी शाळा, गेट नं.७, 
सी.टी.एस. नं. ३२०६, हारूण कंपाऊंड, 
आजमी नगर, मालवणी, मालाड, (पश्चिम), 
मुंबई-४०००९५. द्वारे संचालित एम्स 
एज्युकेशनल ट्रस्ट 


बेच/टेबल इ. 


लेट वासुदेव aa विद्यामंदीर म्हाडा, 
बि.क्र.१०, तळ मजला, एस.पी.पील, 
मानखुर्द (पश्चिम) मुंबई-४०० ०८८. द्वारे 
संचालित सिध्दार्थ शिक्षण प्रसारक मंडळ. 


अध्यापनाची साधने. 


संस्कार Vg हायस्कुल, खोतवाडी, म.न.पा. 
शाळा, टी.पी.एस. ६ वा रस्ता, सांताक्रुझ 
(पश्चिम), मुंबई-४०० ०५४. द्वारे संचलित 
मौळाना आझाद सोडन आणि कल्वरल 
ऑरगनायजेशन. 


शाळा खोल्यांची दुरूस्ती व 
फरशी बसविणे.इ. 


बेतुल नसीब उर्दु गर्ल्स स्कुल (प्राथमिक 
शाळ), ७/४/९ शिवाजीनगर, गोंवडी, मुंबई- 
Yoo ०४३. द्वारे संचालित इन्फंट इंडिया 
एज्युकेशन सोसायटी, 


स्वच्छता गृहांची दुरूस्ती करणे. 


gape इंडिया इंग्लिश स्कुल, ( माध्यमिक 
विभाग), १३/ए/२, शिवाजीनगर, गोंवडी, 
मुंबई-४०००४३. द्वारे संचालित इन्फ्रंट इंडिया 
एज्युकेशन सोसायटी. 


अध्यापनाची 
साधने/एलसीडी/प्रोजेक्टर 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७१/का-६. तारीख : 03 जानेवारी, 2098 


केब्रीज इंग्लिश हायस्कुल, बांगडीवाला 
चाळ, कुरेशी नगर, कुर्ला (पूर्वी, मुंबई-७०. 
द्वारे संचालित सहारा एज्युकेशन अँण्ड 
कल्वरल सोसायटी. 


शाळा खोल्यांची दुरूस्ती/ फरशी 
बसविणे.इ. 


| 


arent Sg हायस्कुल, बांगडीवाला 
कंपाऊंड, कुरेशी नगर, कुर्ला (पूर्वी, मुंबई- 
७०. द्वारे संचालित सहारा एज्युकेशन अँण्ड 
कल्चरल सोसायटी, मुंबई 


शाळा खोल्यांची दुरूस्ती/ फरशी 
बसविणे इ. 


99. 


रूबी प्रायमरी स्कुल, रोड 4.93, प्लॉट नं. 
३९, बैगनवाडी, गोंवडी, मुंबई-४३. द्वारे 
संचालित युनिटी एज्युकेशन सोसायटी. 


झेरॉक्स मशिन. 


१२. 


रूबी इंग्लिश हायस्कुल, प्लॉट नं.३९, रोड 
नं.१३, बैगनवाडी, गोंवडी, मुंबई-४३. द्वारे 
संचालित युनिटी एज्युकेशन सोसायटी. 


झेरॉक्स मशिन. 


93. 


विद्या विकास विद्यालय, शिवशाही, 
पु.लि.बिल्डिंग नं.१३, म्हाडा, महाराष्ट्र नगर, 
मानखुर्द, मुंबई-४०००८८. द्वारे संचालित 
सिध्दार्थ शिक्षण प्रसारक मंडळ. 


फर्निचर/टेबळल/ कबर्ट इ. 


१४. 


द स्कॉलर्स हायस्कुल कॅप्टन सुरेश मार्ग, 
अगरवाल इस्टेटच्या जवळ, अपोजिट हिल 
पार्क, जोगेश्वरी (पश्चिम) मुंबई-१०२. द्वारे 
संचालित अल कलाम एज्युकेशनल ट्रस्ट. 


स्वच्छतागृहाची दुरूस्ती इ. 


१५. 


कास्मिया उर्दु हायस्कुल, प्लॉट नं. १६, रोड 
नं.१०, शिवाजी नगर नं.-२, बैगनवैडी, 
गोवंडी, मुंबई -४३. द्वारे संचलित अबू आयुब 
एज्युकेशन सोसायटी. 


संगणक कक्ष, प्रींटर्स, सॉप्टवेअर्स 
ड्‌. 


१६. 


सेंट मॅथ्यूज हायस्कुल आणि कनिष्ठ 
महाविद्यालय, आझमी नगर, मालवणी गेट 
नं.७, मालाड (पश्चिम ), मुंबई-४०० ०९५. द्वारे 
संचालित सेंट HAST एज्युकेशनल ट्रस्ट 


प्रयोगशाळा अद्ययावत करणे. 


१७. 


एच.एम.डब्ल्यु इंग्लिश हायस्कुल, रीलीफ 
रोड, ओशिवरा कब्रस्तान समोर, जोगेश्वरी 
(प), मुंबई-१०२, द्वारे संचालित ओशिवरा 
लेबर मेमोरियल चॉरिटेबल ट्रस्ट. 


अध्यापनाची साधने/ एलईडी 


/प्रोजेक्टर इ. 


१६: 


ऑक्सफोर्ड इंग्लिश हायस्कुल, (माध्यमिक 
विभाग), युबा हाऊस, सुंदर बाग, कमानी, 
कुर्ला (वेस्ट), मुंबई-४०० ०७०. द्वारे संचालित 
भाईमिया wy अँण्ड वेलफेअर 
ट्रस्ट. 


संगणक कक्ष 


१९, 


मिप्ताहुल उलुम उर्दु प्रायमरी स्कुल, Bh 
रोड, साकीनाका, मुंबई मुंबई-४०० ०७२. द्वारे 
संचालित जमिअत अहले हदिस . 


शाळा खोल्यामध्ये फरशी बसविणे. 
ड्‌. 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७१/का-६. तारीख : 03 जानेवारी, 2098 


इलिया सारवत उर्दु प्रायमरी स्कुल, गेट 
नं.६, प्लॉट नं. ४७,एन.सी.सी. महाकाली 
रोड, मालवणी, मालाड, (पश्चिम), मुंबई- 
४०००९५. द्वारे संचालित हाजी सय्यद आमिर 
हसन एज्युकेशनल ट्रस्ट. 


बेंचेस/टेबल/डेस्क इ. 


२१. 


अंजुमन शाने इस्लाम उर्दु माध्यमिक शाळा, 
खैरानी रोड, साकिनाका, मुंबई-७२. द्वारे 
संचलित अंजुमन शाने इस्लाम एज्युकेशन 
सोसायटी. 


संगणक कक्ष, झेरॉक्स मशिन इ. 


२२. 


शाहीन SZ हायस्कुल, WAL नगर ग्रांऊड, 
भारत नगर, बांद्रा, (पूर्वी,मुंबई-४०० ०५१. 
द्वारे संचाळित भारत नगर वेलफेअर 
सोसायटी. 


बेच/डेस्क/ अध्यापनाची साधने. 
ड्‌. 


२२३. 


Jeo इस्लाम उर्दु प्राथमिक झाळा, 
शिवाजीनगर, गोंवडी, मुंबई-४३. द्वारे 
संचालित जमात-ए-नुरूल इस्लाम. 


बेचेस/डेस्क/टेबल इ. 


२४. 


अंजुमन खैरूल इस्लाम Sg गर्ल्स हायस्कुल, 
चिराग नगर, घाटकोपर, (पश्चिम), मुंबई- 
४०००८६. द्वारे संचलित यतिमखान आणि 
मदरसा अंजुमन खैरूल इस्लाम. 


इमारत दुरूस्ती इ. 


24. 


seat भुतपूर्व सैनिक हिंदी हायस्कुल, (हिंदी 
माध्यम), टाटा नगर, गोवंडी, मुंबई-४३. द्वारे 
संचलित एक्स सर्विसमेन एज्युकेहन आणि 
मेडीकल फाऊंडेशन. 


खोल्यामध्ये फरशी बसविणे. इ. 


२६. 


अंजुमन खैरूल इस्लाम Sg गर्ल्स हायस्कुल, 
टागोर नगर, विक्रोळी (पूर्व, मुंबई-४०००८३. 
द्वारे संचलित वाय.एम.अंजुमन खैरूल 
इस्लाम. 


प्रयोगशाळा अद्ययावत करणे इ. 


२७. 


गुरूकुल इंग्लिश हायस्कुल, १४४५/१५६, 
एम.एच.बी. कौंलनी, मालवणी, गेट नं.८, 
मालाड (पश्चिम), मुंबई-९५. द्वारे संचलित 
मुंबई एज्युकेशन असोसिएडान. 


नविन स्वच्छतागृह बांधणे. इ. 


२८. 


होली प्रोफिट इंग्लिश स्कुल, मकबुल 
मंजिल, पठाणवाडी, मालाड (पुर्वी,मुंबई-९७ 
द्वारे संचालित यु.एम.खान एज्युकेशन अँन्ड 
वेलफेअर ट्रस्ट. 


झेरॉक्स मशिन, संगणक, प्रिंटर्स व 
अध्यापनाची साधने इ. 


२९. 


जोहर उर्दु हायस्कुल, प्लाट नं.८, दुर्गा सेवा 
संघ,ळोटस काँलनी, गोंवडी, मुंबई-४३. द्वारे 
संचालित जोहर एज्युकेशन ट्रस्ट. 


प्रयोग शाळा उभारणे, संगणक 
खरेदी, अध्यापनाची साधने, व 
इतर साहीत्य. 


३०. 


अंजुमन तक्‍वीयतुळ ईमान Sq हायस्कुल, 
प्लॉट नं. ८, बैंगनवाडी, गोंवडी, मुंबई-४३. 
द्वारे संचालित अंजुमन मदरसा तक्‍्वीयतुल 
ईमान. 


बेचेस/डेस्क/टेबळ व 
फर्निचर इ. 


इतर 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७१/का-६. तारीख : 03 जानेवारी, 2098 


ot. 


नॅशनल गर्ल्स हायस्कुल, (प्रायमरी सेक्ठान), 
बेस कॅम्पस, बेहराम नगर, बांद्रा (पुर्व, मुंबई 
द्वारे संचालित बांद्रा एज्युकेशन सोसायटी. 


अध्यापनाची 
साधने/प्रोजेक्टर/स्क्रिन इ. 


३२. 


सेंट Fey इंग्रजी प्राथमिक शाळा, सर्वे 
नं.१३२, हिस्सा नं.१२, सीटीएस नं. ३२४३, 
मालवणी व्हीलेज, आझमी नगर, मालाड 
(पश्चिम), मुंबई-४०००९५. gr संचालित सेंट 
मँथ्युज एज्युकेशनल ट्रस्ट. 


अध्यापनाची साधने 


३३. 


आयडियळ हायस्कुल व कनिष्ठ 
महाविद्यालय, डी- सेक्टर, मिर्झा गाळीब 
रोड, चिता कॅम्प, ट्रॉम्बे, मुंबई-८८. द्वारे 
संचालित आयडीएम अँकेडमी ट्रस्ट. 


संगणक व प्रिंटर्स इत्यादी 


एकूण रूपये- ६६,००,०००/- 


कोकण विभाग, जिल्हा -रायगड 


रायगड एज्युकेशन सोसायटी, म्हसळा, ता. 
म्हसळा, द्वारे संचलित आयडीयल इंग्लिश 
स्कुल, म्हसळा, ता. म्हसळा (प्राथमिक 
विभाग), रायगड, जि. रायगडः 


खुर्च्या खरेदी करणे, ब्लॉक बोर्ड 
खरेदी करणे. 


रायगड एज्युकेशन सोसायटी, म्हसळा, ता. 
म्हसळा, द्वारे संचलित आयडीयल इंग्लिडा 
स्कुल, म्हसळा, ता. म्हसळा (माध्यमिक 
विभाग), रायगड, जि. रायगडः 


पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था 
करणे, (बोअर मारणे), इन्व्हर्टरची 
सोय करणे इ. 


मुस्लीम एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर 
सोसायटी, तळा, ता.तळा, द्वारे संचलित 
हाजी ताहीर जळगांवकर उर्दु हायस्कुल, 
तभ, ता. तळा, ( माध्यमिक विभाग), जि. 
रायगडः 


शाळा खोल्यामध्ये फरशी बसविणे. 
ड्‌. 


एकूण रूपये-६,००,०००/- 


पुणे विभाग, जिल्हा- सोलापूर 


नगरपालिका प्राथमिक शिक्षण मंडळ 
करमाळा, जि. सोलापूर, द्वारे संचालित कै. 
नामदेवराव जगताप न.प.ऊर्दु शाळा, 
करमाळा जि. सोलापूर 


छत दुरूस्ती, किचन as बांधणे, 
पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, वर्ग 
पार्टेडन व ड्रेनेज टाकी बांधणे इ. 


नगरपालिका प्राथमिक शिक्षण मंडळ 
कुर्डुवाडी, जि. सोलापूर, द्वारे संचलित, 
नगरपालीका उर्दु शाळा क्र. ५, कुर्डुवाडी, 
जि. सोलापूर 


अध्यापन साहीत्य इ. 


नगरपालिका प्राथमिक शिक्षण मंडळ 
पंढरपूर, जि. सोलापूर, द्वारे संचलित, 
नगरपालीका उर्दु शाळा क्र. १७, पंढरपूर, 
जि. सोलापूर 


पिण्याच्या पाण्याची 
अध्यापनाची साधने इ. 


सुविधा, 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७१/का-६. तारीख : 03 जानेवारी, 2098 


४. | नगरपालिका प्राथमिक शिक्षण मंडळ बार्शी, | शैक्षणिक साहीत्य, प्रयोगशाळा ३ 
जि. सोलापूर, द्वारे संचलित, डॉ. झाकीर | साहीत्य, संगणक साँप्टवेअर व 
हुसैन नगरपालीका उर्दु शाळा क्र. १२, बार्शी, | अध्यापनाची साधने इ. 
जि. सोलापूर 
५. । नगरपरिषद प्राथमिक शिक्षण मंडळ | शैक्षणिक साहीत्य इ. 3 
अक्कलकोट, जि. सोलापूर, द्वारे संचलित, 
नगरपरिषद उर्दु शाळा क्र. १ अक्कलकोट, 
जि. सोलापूर 
६. | के.जी.एन.अल्पसंख्यांक बहुउद्देशिय शिक्षण | संगणक साहीत्य इ. २ 
संस्था, सोलापूर, द्वारे संचालित निदा उर्दु 
प्राथमिक शाळा, मजरेवाडी, जि. सोलापूर. 
७. | लोकनेते बाबुराव (अण्णा) पाटील बहुउद्देशिय | ग्रंथालय, शैक्षणिक साहीत्य, ४ 
शिक्षण संस्था, सोलापूर, द्वारे संचालित | संगणक साहीत्य इ. 
फैसल उर्दु माध्यमिक विद्यालय, मुळेगाव 
रोड, सोलापूर, जि. सोलापूर. 
एकूण रूपये- 9¥,00,000/- 
अमरावती विभाग, जिल्हा- यवतमाळ 
१. | युनिटी मल्टीपर्पज एज्युकेशन सोसायटी, | संगणक-६ नग, प्रिंटर-१ नग, ३ 
आर्णी, ता. आर्णी, जि. यवतमाळ द्वारे | युपिएस, टेबल-६ नग, खुर्च्या-१० 
संचालित प्रभा किरण इंग्लिश मिडियम | नग इ. 
स्कुल, आर्णी, ता. आर्णी, जि. यवतमाळ 
२. । सुभेदार रामजी बहुउद्देशिय मागासवगीय | पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, कुलर | 
विकास संस्था, सावळी, स. मु.पो.सावळी स. | फिल्टरसह, संगणक- ५ नग, 
ता.आर्णी, जि. यवतमाळ द्वारे संचालित | प्रिंटर-१ नग, प्रोजेक्टर-१ इ. 
छत्रपती ae महाराज इंग्लिश मेडियम 
स्कुल, सावळी स. मु.पो.सावळी स. 
ता.आर्णी, जि. यवतमाळ 
3. | मिलत एज्युकेशन सोसायटी, (तळगांव) | शाळा खोल्यांमध्ये फरशी बसविणे 4 
दारव्हा, जि. यवतमाळ द्वारे संचालित | इ. 
माणिकराव ठाकरे उच्च प्राथमिक उर्दु शाळा, 
दारव्हा, ता. दारव्हा, जि. यवतमाळ 
४. । असमा महिला बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, | संगणक-८ नग, सॉप्टवेअर, इतर १ 


भेसा रोड, यवतमाळ, जि. यवतमाळ द्वारे 
संचालित संजीवनी निवासी मतीमंद 
पाठझाळा, पांढरकवडा रोड, यवतमाळ, जि. 
यवतमाळ 


साहीत्य( संगकणक फर्निचर) इ. 


बिलाल बहुउद्देशिय संस्था, प्रभातनगर, 
यवतमाळ द्वारे संचालित ताज इंग्ळिश 
मिडियम स्कुल, दिग्रज, जि. यवतमाळ 


झेरॉक्स मशिन इ. 


एकूण रूपये-१०,००,०००/- 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७१/का-६. तारीख : 03 जानेवारी, 2098 


औरंगाबाद विभाग, जिल्हा- उस्मानाबाद 


१. | मौलाना अब्दुल कलाम आझाद शिक्षण | संगणक कक्ष तयार करणे. 
संस्था, भूम, ता. भूम, जि.उस्मानाबाद द्वारे 
संचालित इकरा उर्दु हायस्कुल, भूम, 
उस्मानाबाद, जि. उस्मानाबाद. 


एकूण रूपये-२,००,०००/- 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


